कोल्हापूर परिमंडळातील नवनिर्मित St रुग्णालय, 
रत्नागिरी येथील ४२ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र. ०८/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
०८/स्त्री रुग्णालय, रत्नागिरी /अपदेमुदतवाढ /१६६५८-६०/२३, दिनांक २८.११.२०२३ 

शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्र.पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक- ३१.०८.२०२३ 
शासन शुद्धिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि- २०१६ /प्रक्र८ /१६/ आ.पु.क., 
दिनांक- ०६.०९.२०२३ 


नल 
य्य्ट 


x 


दट 


शासन निर्णय :- 


आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 


कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित स्त्री रुग्णालय, रत्नागिरी येथील ४२ 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील 


नवनिर्मित स्त्री रुग्णालय, रत्नागिरी येथील सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या ४२ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. आयुक्तालय, आरोग्य सेवा, मुंबई 


यांनी सर्व पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध शासन मान्यतेकरीता तात्काळ सादर करावा. यानंतर 


सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता वारंवार कालावधी वाढवून मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च त्या त्या शासन निर्णयात नमूद लेखाशीर्षातून २०२३- 
२४ या वर्षाकरीता मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२४/प्र.क्र.०८/आरोग्य-३अ 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक- ३१.०८.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये तसेच दि.०६.०९.२०२३ च्या शुद्धिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११५१४३६२६६९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 
DHULE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f8 
07ba459543ed 1 9dc809Ff2F1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5523 190302520891 1890F58 


514593563E9788A66733F9A7E0D1A45408 
O D H U [_ F 3659841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.01.15 15:51:11 +05'30' 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

९. वैद्यकीय अधिक्षक, स्त्री रुग्णालये रत्नागिरी (संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई यांचेमार्फत) 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ २ पैकी? 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२४/प्र.क्र.०८/आरोग्य-३अ 


विवरणपत्र अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-अपदे-२०२४/प्र.क्र.०८/आरोग्य-३अ, fe. जानेवारी, 
२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 
अ.क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
| स्री रुग्णालय, रत्नागिरी, | वैद्यकीय अधिक्षक, वर्ग-१ शिंक आ 
जि. रत्नागिरी वैद्यकीय अधिकारी, RTT व (| 
प्रसुती तज्ञ) वर्ग-१ 
बघिरीकरण शास्त्रज्ञ, वर्ग-१ 1 १ 
वैद्यकीय अधिकारी, (बालरोगतज्ञ) 1 | 
वर्ग-१ 
वैद्यकीय अधिकारी, (बधिरीकरण SS 
तज्ञ) गट-अ 
वैद्यकीय अधिकारी, (क्ष-किरण i | 
शास्त्रज्ञ,) वर्ग-१ 
वैद्यकीय अधिकारी, (बधिरीकरण २ 
शास्त्रज्ञ) 
वैद्यकीय अधिकारी, (बालरोग तज्ञ) २ 
गट-अ 
वैद्यकोय अधिकारी, ART प्रसुती ३ 
तज्ञ) गट-अ 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ षु 
सहाय्यक अधिसेविका 1 aaa 
परिसेविका षु 
अधिपरिचारीका ८ 
बालरोग परिचारीका ३ 
रक्‍तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी 1 ae 
औषध निर्माण अधिकारी २ 
भांडार तथा PAIS 1 ae 
कार्यालयीन अधिक्षक a ae 
वरिष्ठ लिपीक 1 aa 
कनिष्ठ लिपीक ae 
एकूण अस्थायी पदे ४२ 


पृष्ठ २ पैकी३ 


